भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर 
समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या 
विदयार्थ्यांकरिता पंडित दीनदयाल उपाध्याय 
स्वयंम योजना लागू करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्र : स्वयंम-२०२३/प्र.क्र.३६८/योजना-२ 
३ रा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई- Yoo ०३२. 
दिनांक:- १९ सप्टेंबर ,२०२४ . 
वाचा :- 
शासन निर्णय, इतर मागास बहूजन कल्याण विभाग, क्र.धवगृ -२०२३ /प्र.क्र.३५८/ योजना-२, 
दि.२१.०७.२०२४ 


शुद्धीपत्रक - 


भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विदयार्थ्यांकरिता पंडित 
दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजना लागू करण्यास संदर्भाधिन वाचा क्र.०१ येथील शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. २ (अ) मुलभूत पात्रता मधील अ.क्र. ४ 
खालीलप्रमाणे आहे :- 


“सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेळा भटक्या जमाती-क प्रवर्गाचा जातीचा दाखला/ तसेच भटक्या जमाती-क 
प्रवर्गाचे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले वैध जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असेल 


त्याऐवजी परिच्छेद क्र. २ (अ) मुलभूत पात्रता मधील अ.क्र.४ खालीलप्रमाणे वाचावा :- 


“भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र बंधनकारक 
असेल. तथापि, ज्या अभ्यासक्रमाकरीता जात प्रमाणपत्र बरोबर जात वैधता प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे, त्या 
अभ्यासक्रमाकरीता प्रवेश घेतलेल्या भटक्या जमाती -क प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर 
करणे बंधनकारक असेल."असे वाचावे. 


सदर शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०९१९१६१०२७५६३४ असा आहे. सदर शासन 
शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DINESH ROHIDAS : 
CHAVAN 


(दिनेश रो. चव्हाण) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रती, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन,मळलबार हिल मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. मंत्री, इतर मागास बहूजन कल्याण विभाग, यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः स्वयंम-२०२३/प्र.क्र.३६८/योजना-२ 


४. मा. विरोधी पक्ष नेता विधानसभा / विधान परिषद, विधानमंडळ, सचिवालय, मुंबई. 
५. सर्व विधान सभा / विधान परिषद सदस्य, विधान भवन, मुंबई. 

६. मा. मुख्य सचिव, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव,माहिती व तंत्रज्ञान,मंत्रालय,मुंबई. 

८. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

९. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय, व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 

११. संचालक, इतर मागास बहूजन कल्याण संचालनालय, मुंबई 

१२. सर्व प्रादेशिक उप संचालक, इतर मागास बहूजन कल्याण (प्रादेशिक ) विभाग. 

१३. सर्व सहायक संचालक, इतर मागास बहूजन कल्याण अधिकारी, इ.मा.ब.क विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


